महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीसी-०२२४/प्र.क्र.२६/पर्यटन-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२४. 


EY ॒ या सल्लागार 


मुदतवाढ देणेबाबत. 


कंपनीस 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती व तंत्रज्ञान) शासन निर्णय H.GAD-ATERT ०८०/४/२०१४- 


०/० Directorate of IT-DIT (MB), Dated ०९/०५/२०१९. 


२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.संक्रीण २०२२/प्र.क्र.१३/नोंदणी शाखा, 


दि.१५/११/२०२२. 


3) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.संक्रिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१ (नोंदणी शाखा, 


४ ८४या सल्लागार कंपनीचे दि.०९/०१/२०२४ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- 


दि.०१/०२/०२०२३. 


पर्यटन उप विभागांतर्गत पर्यटन विषयाबाबत ई-प्रशासन प्रकल्प राबविणे व इतर बाबी संदर्भात 
मार्गदर्शक व सल्ला देण्याकरीता संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव, पर्यटन यांच्या 
अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीच्या दि.२८/०१/२०२३ 
रोजीच्या बैठकीतील सादरीकरणाच्या आधारे मे. ई अँड वाय या सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०२/२०२३ ते दि.३१/०१/२०२४ या 
कालावधीकरीता मे. ई अँड वाय या सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आली असून सदर सल्लागार 


कंपनीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


पर्यटन उप विभागांतर्गत मे. Ernst & Young LLP या सल्लागार संस्थेच्या खालील तक्त्यात नमूद 
सल्लागारांच्या कंत्राटी तत्वावर घेण्यात आलेल्या सेवेस पुढीळ एक वर्षाकरीता (दि.०१/०२/२०२४ ते 
दि.३१/०१/२०२५ पर्यंत) मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र पद | संख्या | 
zs . | वरीष्ठ सल्लागार | 0d | q 
2. | सल्लागार p09 | q 
3. | सह सल्लागार ec | q 


०२. सदर सल्लागारांची कार्यकक्षा यथावकाड़ा वेगळ्या पत्राद्वारे कळविण्यात येतील. 


०३. इतरअटीव शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत :- 


कामाची प्रगती आणि उपलब्धी यांचे मासिक/त्रेमासिक अहवाल सादर करावा. 

दर महिन्याला चलन सादर करावे लागेल. टीडीएस प्रचलित नियमांनुसार असेल. 
प्रदान केलेले संसाधन असमाधानकारक असल्याचे आढळल्यास ३० दिवसांची नोटीस देऊन 
पर्यायी संसाधनाची मागणी करण्याचा अधिकार विभागास राहिल. 
प्रकल्पावर नियुक्‍त केलेल्या प्रत्येक CBIR एका महिन्यात २ दिवसांची रजा वर्षातील २४ 
दिवसांच्या मर्यादेच्या अधीन असेल. तसेच, रजेव्यतिरिक्‍्त प्रत्येक नियुक्‍त सल्लागार विभागाच्या 
मान्यतेवर नुकसानभरपाईसाठी पात्र असेल. 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सेवा दर तसेच 
इतर अटी व शर्ती लागू होतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी-०२२४/प्र.क्र.२६/पर्यटन-४ 


© गोपनीयता कराराद्वारे अंतर्गत विनापरवानगी कोणताही पक्ष तृतीय पक्षांना या कराराची सामग्री 
किंवा इतरांद्वारे किंवा त्यांच्या वतीने प्रदान केळेळी कोणतीही माहिती उघड करू शकणार 
नाही. तथापि, अशी गोपनीय माहिती उघड करू ठाकतात की जी (अ) त्याच्या कराराचा भंग 
केल्याशिवाय इतर किंवा सार्वजनिक माहिती आहे., (ब) जी माहिती प्राप्तकर्त्या पक्षाशिवाय 
तृतीय पक्षाकडून प्राप्त होते, प्राप्तकर्त्या पक्षांना त्या माहितीच्या संदर्भात माहिती उघड 
करणाऱ्या पक्षाला गोपनीयतेचे कोणतेही बंधन नसणार आहे. या जबाबदाऱ्या या कराराच्या 
समाप्तीच्या तारखेपासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असतील. 

«७ तसेच सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभागाने वेळो-वेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णयातील अटी व शर्ती लागू राहतील. 


०४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ दि.१७/०४/२०१५ 
च्या परिशिष्टातील भाग पहिला, उप विभाग-३, अ.क्र.४, परि.क्र.२७(२) नुसार दिलेल्या अधिकारान्वये प्रस्तुत 
बाबीवर होणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात येईल. 
०५. वरील प्रयोजनार्थ खर्च करावयाच्या निधी हा त्या-त्या वित्तीय वर्षातील मुख्यळेखाक्ीर्ष "मागणी 
क्रमांक झेडडी-१, ०९०-सचिवालय, (०१)(०२) ई-गव्हर्नस प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (कार्यक्रम) 
२०५१ ०८९३, १७-संगणक खर्च" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात तसेच त्या त्या वर्षाच्या 
मंजुर अनुदानात भागविण्यात येईल. 
०६. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्याकरीता अवर सचिव, (रोखशाखा) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व उप सचिव, (आस्थापना) 
पर्यटन सांस्कृतिक काय विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
०७. सदर झासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०६१६०२०१३२२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 

SANTOSH VITHAL RASHTRA, U-TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS 


75 1ffedlb0OSfdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e201744e251360f7920a, 

pe =400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C 12B6CADCB583D500FE489CE872791 6E0BB 
EE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 
Date: 2024.02.06 16:01:51 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (उद्योग) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (पर्यटन) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेख परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
८. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
११. उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखशाखा), पर्यटन व सां.का. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सां.का. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती (पर्यटन-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


